इयत्ता १ ली ते इयत्ता १२ वी पर्यंत शिकणाऱ्या 
विद्यार्थ्यांसाठीच्या राजीव गांधी विद्यार्थी 
अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेत सुधारणा 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.१५२/एसडी-६/भाग-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- of फेब्रुवार, २०२४ 


वाचा:-१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग क्र.पीआरई/२००१/५७७८३/(२८९१/प्राशि-१, दि.२०.०८.२००३ 
२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग क्र.पीआरई/२०११/प्र.क्र.२४९/प्राशि-१, दि.११.०७.२०११ 
३) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग क्र.पीआरई/२०११/प्र.क्र.२४९/प्राशि-१, दि.०१.१०.२०१३ 
४ शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१५२/एसडी-६, दि.२१.०६.२०२२ 
५) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग क्र.आढावा-२०२२/प्र.क्र.४७/प्रशा-५, दि.२२.०६.२०२२ 


शुद्धीपत्रक:- 

इयत्ता १ ली ते १२ वी पर्यंत शिकणाऱ्या मुला/मुलींना अपघातामुळे क्षतीची नुकसान भरपाई 
देण्याबाबत राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना राबविण्यास संदर्भ क्र.३ च्या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. तसेच, या योजनेंतर्गत प्रस्ताव निकाली काढण्यासाठी 
संदर्भ क्र.४ च्या शासन निर्णयान्वये जिल्हास्तरीय समिती नेमण्यात आळी आली आहे. संदर्भ क्र.४ येथील 
शासन निर्णयामध्ये परि.७, ८, ९(४), ९(५) व ९(६) मध्ये पुढील प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 
२. संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयातील परि.७ खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा. 

या योजनेतील प्रस्ताव निकाली काढण्यासाठी खालीलप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्यात समिती गठीत 
करण्यात येत आहे. 


bere जिल्हाधिकारी अध्यक्ष 
२ | मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद)/ महानगरपालिका उपायुक्‍त सदस्य 
३ | पोलीस अधीक्षक/पोलीस उपायुक्‍त सदस्य 
४ | शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)/प्रशासन अधिकारी (शिक्षण)/शिक्षण निरीक्षक सदस्य 
५ | जिल्हा आरोग्य अधिकारी/सिव्हील सर्जन/सक्षम वैद्यकीय अधिकारी सदस्य 
६ । शिक्षणाधिकारी (योजन), (सवी/ शिक्षण निरीक्षक, (योजना), बृहन्मुंबई सदस्य सचिव 


संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयातील परि.८ खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा. 

वरील समिती समोर इयत्ता १ ली ते १२ वी मध्ये शिकणाऱ्या मुला/मुलींकरीता प्रस्ताव 
सादर करण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी (योजना), (सवी/शिक्षण निरीक्षण, (योजना), बृहन्मुंबई 
यांची राहील. 


संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयातील परि.९(१) खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा. 

पात्र विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी सानुग्रह अनुदानाचा प्रस्ताव ३ प्रतीत (विवरणपत्र-अ) संबंधित 
मुख्याध्यापकांमार्फत इयत्ता १ ली ते १२ वी पर्यंतच्या मुला/मुलींकरीता शिक्षणाधिकारी, (योजना) 
/शिक्षण निरीक्षक, (योजना), बृहन्मुंबई यांच्या कडे दाखल करावा. सदर अर्जाची छाननी 
शिक्षणाधिकारी, (योजना)/शिक्षण निरीक्षक, (योजना), बृहन्मुंबई यांनी करावी आणि जिल्हाधिकारी 
यांच्या अध्यक्षतेखाळी समितीपुढे बैठकीच्या वेळी सादर करावी. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.१५२/एसडी-६/भाग-१ 


Se 


संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयातील परि.९(४) खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा. 


समितीने मंजूर केलेल्या प्रस्तावांची रक्‍कम संबंधित शिक्षणाधिकारी, (योजना)/शिक्षण 
निरीक्षक, (योजना), बृहन्मुंबई यांनी संबंधित संस्थेच्या मुख्याध्यापकांमारफत एकाच हप्त्यात 
धनादेशाद्वारे लाभार्थ्याच्या बँक खात्यामध्ये ७ दिवसात जमा करावे. 
संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयातील परि.९(५) खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा. 

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक 
अधिकारी आणि शिक्षणाधिकारी (योजना), (सवी/शिक्षण निरीक्षक, (योजन), बृहन्मुंबई यांना आहरण 
व संवितरण अधिकारी (DDO) म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयातील परि.९(६) खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा. 

या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीची सर्व जबाबदारी शिक्षण संचालक (योजना), शिक्षण 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राहील. शिक्षण संचालक (योजना) यांनी ह्या योजनेची 
योग्य ती प्रसिद्धी करावी, वेळोवेळी सर्व संबंधितांचा आढावा घ्यावा व दर महिन्याला शासनाला 
सविस्तर अहवाल सादर करावा. 
सदरचे शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०२०६१६२०२८१४२१ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत-: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by TUSHAR VASANT MAHAJAN 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=19c6c23f510a80926e9b7ee5db235979452f3f9e8918118 
634069a6cc7a22b9F, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


MAHAJAN stators यी 
(तुषार वसंतराव महाजन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा.सभापती व मा.उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 
६. मा.अध्यक्ष व मा.उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 

७. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधान परिषद, मुंबई. 

८. मा.मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन, मुंबई. 

१०. आयुक्‍्त(शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

११. आयुक्‍त, महानगरपालिका(सवी. 

१२. जिल्हाधिकारी सर्व. 

१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र ५, मुंबई/नागपूर. 
१४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

१५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सर्व. 

१६. मुख्याधिकारी, नगरपालिका, सर्व. 

१७. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संचालनालय, पुणे. 
१८. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई. 
१९. अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.१५२/एसडी-६/भाग-१ 


२०. शिक्षण संचालक (प्राथमिक ), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२१. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च-माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र, राज्य, पुणे. 
२२. शिक्षण संचालक (योजना), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२३. अध्यक्ष,राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे. 

२४.संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ(बालभारती), पुणे. 
२५.विभागीय अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, सर्व विभाग. 

२६.विभागीय सचिव, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, सर्व विभाग. 

२७.सर्व, विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

२८.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२९.शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक/योजना), जिल्हा परिषद (सवी. 

३०.शिक्षण निरीक्षक, (योजन), बृहन्मुंबई. 

३१.प्राचार्य जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, (सवी. 

३२.प्रशासन अधिकारी, महानगरपालिका(सवी. 

३३.निवड नस्ती (कार्यासन-एसडी-६). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


